उप संचालक, आरोग्य सेवा,पुणे 
मंडळ,पुणे यांच्या अधिपत्याखालील 
ग्रामीण रुग्णालयाच्या दंत विभागातील 
६६ अस्थायी पदांना मुदतवाढ 
देण्याबाबत 


महाराष्ट्र शासन 


सार्वजनिक आरोग्य विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः अपदे २०१८/प्र.क्र.१९१/आरोग्य-३ अ 
१० वा मजला, संकुल इमारत, 
जी.टी.रुग्णालय आवार, मुंबई ४०० ००१ 
तारीख: १५ मे, २०१९ 


वाचा 


१. शासन “ffm क्रमांकः सार्वजनिक आरोग्य विभाग  क्र.अपदे 
२०१८/प्र.क्र.१९१/आरोग्य-३ अ, दि. २० नोव्हेबर, २०१८ 

२. उप संचालक, आरोग्य सेवा,पुणे मंडळ, पुणे यांचे पत्र क्र.ठपआसे/अपदे/ ग्रामीण 
रूग्णालये./२०१९-२०/न.क्र./५४८६/२०१९ दि.२२/३/२०१९ 

३. शासन निर्णय क्रमांकः पदनि-२०१६/प्र.क्र.८/१६/आ.पु.क दि.२१/२/२०१९ 


शासन निर्णय- 

संदर्भाधिन क्र.१ येथील झासननिर्णण  क्र.अपदे २०१८/प्र.क्र.१९१/ आरोग्य-३अ, 
दि.२०/११/२०१८ अन्वये उप संचालक, आरोग्य सेवा,पुणे मंडळ,पुणे यांच्या अधिपत्याखालील ग्रामीण 
रुग्णालयाच्या दंत विभागातील ६६ अस्थायी पदे चाळू ठेवण्यास दि. १/१०/२०१८ ते दि. २८/२/२०१९ 
या कालावधीसाठी मुदतवाढ देण्यात आली होती. 


२. संदर्भाधीन क्र.२ येथील प्रस्तावास अनुसरुन सदर पदांना दि.१/०३/२०१९ ते दि.३०/९/२०१९ 
या कालावधीसाठी मुदतवाढ देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. सदर ६६ अस्थायी पदाना 
शासन निर्णय वित्त विभाग क्र पदनि-२०१६/ प्र.क्र.८/१ ६/आ.पु.क दि.२१/२/२०१९ मधील अटीच्या 
अधीन राहून दिनांक १/०३/२०१९ ते दिनांक ३०/९/२०१९ पर्यंत मुदतवाढ देण्यात येत आहे. 


३. सदर पदांवरील खर्च खाली दर्शविण्यात आलेल्या लेखाशिर्षातून खर्ची टाकण्यात यावा आणि 
हा खर्च सन २०१९-२० या वर्षाकरिता मंजूर झालेल्या अनुदानातून भागवण्यात यावा.. 
मागणी क्रमांक आर-१ 


२२१०-वैद्यकीय सेवा व सार्वजनिक आरोग्य 
०६ सार्वजनिक आरोग्य, ००१- संचालन व प्रशासन 


शासन निर्णय क्रमांकः अपदे २०१८/प्र.क्र.१९१/आरोग्य-३ अ 


००१ (०८) प्राथमिक आरोग्य केंद्राचा ग्रा.रु. इतका दर्जा वाढविणे (२२१००४१३) 
मागणी क्रमांक आर-१ 


२२१०-वैद्यकीय सेवा व सार्वजनिक आरोग्य 


०३-ग्रामीण आरोग्य सेवा व विषम चिकित्सा, 


११०-रुग्णालये व दवाखाने, ११०-१ इतर रुग्णालये व दवाखाने, 
(०१) (०१) कुटीर रुग्णालये (२२१००३१५) 


४. हा शासन निर्ण वित्त विभागाच्या क्र.पदनि-२०१६/प्र.क्र.८/१६/आ.पु.क. 
दिनांक २१/०२/२०१९ अन्वये प्रशासकीय विभागांना प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारान्वये निर्गमित 
करण्यात येत आहे. 

सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१९०५१४१७३५२४०८१७ असा आहे. हा 
आदेशा डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by Rajendra Shamraoji 


e 
Rajendra ० 
DN: c=IN, o=Government Of Maharashtra, 


ou=Public Health Department, 


Shamraoji  gssecsteccecey” 
(रा.शा.कौरते) 
(अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन) 
प्रत, 
१) महालेखापाल, महाराष्ट्र १/२ (लेखा व लेखापरिक्षा) (लेखा व अनुज्ञेयता), मुंबई/ नागपूर 
२) आयुक्त, आरोग्य सेवा तथा अभियान संचालक, राष्ट्रीय ग्रामीण अभियान, मुंबई. 
३) संचालक, आरोग्य सेवा, आरोग्य सेवा संचालनालय, मुंबई 
¥) सहसंचालक, आरोग्य सेवा, (अर्थ व प्रशासन), मुंबई 
प) सहसंचालक, आरोग्य सेवा, ( रुग्णालये) राज्यस्तर ,मुंबई. 
६ उपसंचालक, आरोग्य सेवा, पुणे मंडळ, जि-पुणे 
७) जिल्हा शल्य चिकीत्सक, जिल्हा रुग्णालय, पुणे 
८) जिल्हा कोषागार अधिकारी, पुणे 
९) वित्त विभाग (व्यय १३)/वित्तीय सुधारणा-१/आपुक/, मंत्रालय, मुंबई 


शासन निर्णय क्रमांकः ATS २०१८/प्र.क्र.१९१/आरोग्य-३ अ 


१० अवर सचिव/कक्ष अधिकारी (सेवा-२, सेवा-३, सेवा-५, अर्थसंकल्प), सार्वजनिक 
आरोग्य विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
११  निवडनस्ती(आरोग्य-३अ) 


